सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण 
बदल्यामधील अंशत: बदल - 

अधिक्षक व तत्सम पदे 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३११८/प्र.क्र.८५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मे, २०१८ 


वाचा:- १) शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, 
दिनांक १७.०३.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, 
दिनांक ९.४.२०१८ 
३) शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय क्र.बदली-३११८/प्र.क्र.१४/प्रशा-२, दिनांक १६.०४.२०१८ 
तसेच शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक, दिनांक २०.०४.२०१८ व दिनांक २५.०४.२०१८ 
४) शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेशा क्र.बदली-३११८/प्र.क्र.८५/प्रशा-२, दिनांक १८.०५.२०१८ 


SIR आदेऱा- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०१८ रोजी तीन वर्षाचा 
कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिनांक १८ मे, २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात 
आले आहेत. त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर 
घेण्यात आला आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्व मान्यता घेवून खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर सुधारीत पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. नाव व पदनाम दिनांक १८.५.२०१८ | सुधारीत पदस्थापना अभिप्राय 
क्र अन्वये करण्यात 
आलेली पदस्थापना 
षि २ ३ PB 4 
श्रीम. सुजाता ग. सलगर, । अधिक्षक, शा.पो.आ., | अधिक्षक, शा.पो.आ., | पुणे महसूली विभागात 
अधिक्षक, शा.पो.आ. , पं.स. | पं.स. कणकवली, पं.स. शिराळा, पदस्थापना करणे 
कागल, जि. कोल्हापूर जि. सिंधुदुर्ग जि. सांगली आव्यक असल्यामुळे 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११८/प्र.क्र.८५/प्रशा-२ 


अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर 
१०८२/२५६७/२८/अकरा दिनांक ३० ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

३. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक १ जुले, २०१८ पासून बदलीपूर्व कार्यालयाने आहरित करु नये. 

५. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२४१८३५१५०९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ravindra Pralhad © 


Ate sea 
(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सिंधुदूर्ग व कोल्हापूर 
३) संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे 
४) सर्व शिक्षण संचालक 
५) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर 
६) संबंधित प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्त्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था 
७) संबंधित शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग व कोल्हापूर 
९) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 


१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती, प्रशा-२. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


